वाचा :- 


सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती 
लेखापरीक्षण करण्यासाठी अस्थायी पदे 
दि.१.३.२०१९ ते दि.३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 
नवीन प्रशासन भवन,१४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 9 एप्रिळ, २०१९. 


शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.असक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ४.१०.२००४. 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस १००८/ प्र.क्र.५३८/५स, दिनांक 
५.५.२०११, 

शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र,पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क.,दिनांक 29.2.2098. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांचे जा.क्र. 
आस्थापना/कक्ष-१/रास्तलेस/मुदतवाढ/२५७/२०१९, दि.२८.२.२०१९, जा.क्र. आस्थापन/ 
कक्ष-४/फिरते पथक/ मुदतवाढ/२४२/२०१९, दि.२६.२.२०१९, जा.क्र.आस्थापना / कक्ष-१/ 
बृहन्मुंबई गृहनिर्माण/मुदतवाढ/२३९/२०१९, दि.२६.२.२०१९ व जा.क्र.आस्थापन/कक्ष-४/ 
गृहनिर्माण वित्त संस्था/मुदतवाढ/२८५/२०१९, दि.२८.२.२०१९ ची पत्रे, 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग, सगृयो-२०१७/२०५/प्र.क्र.४६/१४स, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८. 

शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र,पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ / १६ / आ.पु.क.,दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९. 


शासन निर्णय:- 


सहकार, पणन व वद्रोद्योग विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ५.५.२०११ च्या शासन 


निर्णयान्वये विभागातील स्थायी / अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार सुधारीत आकृतीबंध वित्त विभागाच्या 


मान्यतेनंतर निश्चित करण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांचे सतत व समावर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी 


विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या चार योजनांवरील परिशिष्ट अ,ब,क व ड मध्ये नमूद एकूण ७० 


अस्थायी पदांना संदर्भ w.4 येथील दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८ 


फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 


सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील पत्रान्वये ४ योजनांवरील एकूण 


७० अस्थायी पदांना दिनांक ३०.९.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची कार्यवाही सहकार आयुक्‍त यांच्याकडून सुरु 


आहे. सदर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर छाननीअंती मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील 


उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात येणार आहे. या कार्यवाहीस काही कालावधी लागणे 


अपेक्षित आहे. 


२. वित्त विभागाने दि.२१ फेब्रवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 


त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 


आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व 


अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१९ ते ३०.९.२०१९ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 


विभागांना दिळे आहेत. 


३. वरील वस्तूस्थिती विचारात घेता खालील विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार ४ योजनांवरील ७० 


अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१९ ते ३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


विवरणपत्र-१ 
अ.क. योजनेचे नाव अस्थायी पदांची संख्या 
हि सहकारी संस्थांसाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय १३ 
लेखासमितीमधील अस्थायी पदे. 
(परिशिष्ट “अ” प्रमाणे) 
२ | फिरते पथक (विभागीय पातळीवरील अस्थायी पदे) १९ 
(परिशिष्ट “ब” प्रमाणे) 
३ | बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्था संविधानिक ३१ 


लेखापरीक्षणासाठी निर्मिलेली अस्थायी पदे. 
(परिशिष्ट “क” प्रमाणे) 

४ | महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय संस्था महामंडळ 9 
मर्या.,मुंबई. 

(परिशिष्ट “ड” प्रमाणे) 


एकूण:- ७० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 


४. वरील ४ योजनांवरील एकूण ७० अस्थायी पदांचा तपशिल परिशिष्ट अ,ब,क,ड मध्ये दर्शविण्यात 


आला आहे. या पदांवरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० या वर्षाकरिता मंजूर 


करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक - व्ही-२ 

“२४२५-सहकार 

१०१- सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण- 

१०१-(०१) (०१) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग- (२४२५ ०२२७)” 


प. सदर मुदतवाढ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ /१६/आ.पु.क., दि.२१ 


फेब्रवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये देण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०११६०९४२५२०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kamalakar Sitaram 
Badgujar 


(a RASTER) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई. 
३. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पूणे. 
९. अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र राज्य सहकार आयुक्‍त व निबंधक, यांचे 
१०.कार्यालय, पुणे. 
११.सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षा),५ बी.जे.रोड, सहकारी संघ इमारत क्र.१,३ रा माळा, 
पुणे-१. 
१२.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 


१३.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षण), 

१४.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१५.सर्व जिल्हा विशोष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था. 

१६.विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग-१), सहकारी संस्था, (Hed पथक) मुंबई,नाशिक, पूणे, औंरगाबाद, 
नागपूर. 

१७.जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, वर्ग-१, मुंबई कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डिंग, २ रा 
मजला, रामजीभाई कमानी मार्ग,बेलार्ड पिअर, मुंबई-३८. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्त महामंडळ मर्या, हाऊसफिन 

१९.भवन, प्लॉट नं. सी २१, ई ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, रिझर्व्ह बॅकेच्या मागे, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 
५१. 

२०.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२.कक्ष अधिकारी (५-स, १७-स,) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३.निवडनस्ती (१४-स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 


परिशिष्ट - अ 
१) योजनेचे नाव :- सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय लेखा समिती लेखापरीक्षणासाठी 

निर्मिलेली अस्थायी पदांचा तक्ता. 
अ.क्र पदनाम पदे 
fF oa | सहनिबंधक, सहकारी संस्था (ले.प.) 1 १ | 
२ लेखापरीक्षक श्रेणी-१ २ 
३ लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 1 १ | 
1 ४. | लेखापरीक्षक श्रेणी-२ २ 
५ उपलेखापरीक्षक 1 ae 
& लिपीक २ 
1 ७ | वाहन चालक २ 
é शिपाई 2 
एकूण १३ 

परिशिष्ट-ब 
२) योजनेचे नाव:- फिरते पथक (विभागीय पातळीवरील) लेखापरीक्षणासाठी निर्मिलेली 
अस्थायी पदांचा तक्‍ता. 

अ.क्र पदनाम पदे 
1 a विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ षु 
२ लेखापरीक्षक श्रेणी-१ ३ 
३ लिपीक 1 ४| 
| 8 | लघुलेखक/लघुटंकलेखक 1 ४| 
षु शिपाई ३ 
एकूण १९ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१९/१७९/प्र.क्र.१३/१४-स 


परिशिष्ट-क 


३) योजनेचे नाव:-बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्था संविधानिक 
लेखापरीक्षणासाठी निर्मिलेली अस्थायी पदांचा तक्ता 


अ.क्र पदनाम पदे 
1 १__| विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ 1 ७ 
२ लेखापरीक्षक श्रेणी-२ PO 
3 उपलेखापरीक्षक fF _| 
1 ४_| लिपीक ९ 

५ शिपाई 1१ | 
एकूण ३१ 

परिशिष्ट ड 


४) योजनेचे नाव:- महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय संस्था महामंडळ मर्या. 
मुंबई लेखापरीक्षणासाठी निर्मिलेली अस्थायी पदांचा तक्ता 


अ.क्र पदनाम पदे 
सहनिबंधक 
लेखापरीक्षक श्रेणी-१ 
लेखापरीक्षक श्रेणी-२ 
उपलेखापरीक्षक 
कनिष्ठ लिपीक 
शिपाई 


| LH} ९८ AV] >) -O 


| -0 |) 0] 0 | -0| -0o 


एकूण 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


